महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील सहाय्यक 
पोलीस उपनिरीक्षक / पोलीस हवालदार 
पोलीस नाईक व पोलीस शिपाई 
यांच्याकरिता पोलीस उपनिरीक्षक पदावर 
नियुक्‍तीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा 
परीक्षा - २००६. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 


शासन शुृध्दीपत्न क्रमांक -पीएसबी-०३०५/प्र.क्र.२००/पोल-५(अ), 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २००८. 


वाचा :- शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक-पीएसबी-०३०५/प्र.क्र.२००/पोल-५(अ), 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २००८. 


शुध्दीपत्रः:- शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक-पीएसबी-०३०५/प्र.क्र.२००/ 
पोल-५(अ), दिनांक १५ फेब्रुवारी, २००८ नुसार महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस 
उपनिरीक्षक पदावर नियुक्तीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा-२००६ 
करिता परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे. सदर शासन परिपत्रकात 
खालीलप्रमाणे बदल/सुधारणा करण्यात येत आहेत. 

अ) परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ४ वगळण्यात येत आहे. 

ब) परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद केल्याप्रमाणे अर्ज दिनांक "१ 
मार्च, २००८" ऐवजी "१० मार्च, २००८" पासून पोस्ट कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत 
प्रत्येकी रु.१००/- (रुपये शंभर फक्त) भरुन उपलब्ध होतील. परिपूर्ण भरलेले अर्ज 
आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांसह विहित परीक्षा शुल्क रोख भरुन आता दिनांक १ मार्च, 
२००८ ते ३१ मार्च, २००८ ऐवजी दि. १० मार्च, २००८ ते १० एप्रिल, २००८ या 
कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. 

क) परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ५ खालील अनुक्र. ३५ येथील मुंबईतील टपाल 
कार्यालयांच्या यादीतील मंत्रालय पोस्ट ऑफीस, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ व माझगांव 
डिलिव्हरी पोस्ट ऑफीस, तळमजला, पोरबंदरवाला अपार्टमेंट, माझगाव, मुंबई -४०० 
०१० या टपाल कार्यालयात काही तांत्रिक कारणास्तव अर्ज विक्री व स्विकृतीची व्यवस्था 
करण्यात आलेली नाही. यास्तव सदर यादीमधून ही टपाल कार्यालये वगळण्यात आली 
आहेत. 


ड) परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ९ (१),(२) व (३) रद्द करण्यात येत आहेत. 

इ) परिच्छेद क्र. १५, १६, १७, १८ व ९९ रद्द करण्यात येत आहेत. 

फ) प्रस्तुत परीक्षेस अर्ज करण्यासाठी "मर्यादीत विभागीय स्पर्धा 
परीक्षेकरिता अर्ज व माहितीपुस्तिका" असे नमूद केलेली (हिख्या रंगाच्या 
मुखपृष्ठाची) माहितीपुस्तिकाच विकत घ्यावी. 


सदर शुध्दीपत्र सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस 
नाईक व पोलीस शिपाई या संवर्गातील सर्व कर्मचा-यांच्या (रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर 
असणा-या कर्मचा-यांसह) निदर्शनांस आणावे. 


हे शुध्दीपत्र, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक 
२००८०२२९१८०६३८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


-_— pT? Sas सन्या a, a 
(Qn, सोनवणे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रति, 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने). 
२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 
४) संचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई. 
५) अप्पर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), पुणे. 
६) आयुक्‍त, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), मुंबई 
७) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण व खास पथके), मुंबई. 
८) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई. 
९) सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक. 
१०) सर्व पोलीस अधीक्षक. 
११) सर्व पोलीस आयुक्‍त, (मुंबई वगळून). 


